मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील सावधि पदे 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, दि.०४/०१/२०२०. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४/०१/२०२० रोजीच्या झासन निर्णयान्वये 
मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर एकूण ६४ सावधि पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 
मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा कामाचा व्याप पहाता एकूण ६ अतिरिक्‍त सावधि पदे मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या 
कार्यालयीन आस्थापनेवर निर्माण करावयाची आहेत. याकरिता मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयासाठी ६ 
सावधि पदे दिनांक ३०/१२/२०१९ (म.नं.) पासून मंत्रिमंडळाच्या पदावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदावर नियुक्ती/प्रतिनियुक्‍्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकीय / निमशासकीय कार्यालये / 
स्वायत्त संस्था / महामंडळे यातील अधिकारी / कर्मचारी वर्ग पात्र असू हकतील याबाबतचा उपमुख्यमंत्री 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांचा तपशील परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 


३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांना (बाहेरील उमेदवार वगळून) मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर कार्यरत 
असेपर्यंत त्यांच्या वेतनश्रेणीतील अनुज्ञेय वेतन + इतर सर्व अनुज्ञेय भत्ते देय होतील. 


४. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी वृंदावरील वेतन, प्रवास खर्च व 
कार्यालयीन खर्च, लेखाशिर्ष “मागणी क्र. ए-४ - २०५२, सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (00) (03), मंत्र्यांचा स्वीय 
कर्मचारी वर्ग (२०५२००३४),” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२/व्यय-४, 
दि.१५/०१/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००११५१५४९२३८८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Somnath 


Namdeo 8१0५५ घळ, 
(सो.ना. बागुल) 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 
१) राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


) प्रधान सचिव/सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सह सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) खाजगी सचिव, सर्व मंत्री/राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
) सामान्य प्रशासन विभाग/का.१०, २१-अ, २२, २३-अ, २५, ३९, मंत्रालय, मुंबई. 
) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई-४०० ०३२. 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती (का-२१ आस्था). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/का-२१, दि.१५/०१/२०२० 
अन्वये उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली सावधि पदे व सदर पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी पात्र असतील 


याचा तपशिल eatfaune विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम मंजूर 11] ज्या सवंर्गातील 
पदे अधिकारी/कर्मचारी पात्र 
आहेत त्यांचा तपशील. 
विळी २ ३ PB ५ 
| . | उपमुख्यमंत्र्यांचे | अ) Level in Pay Matrix 11: १) भारतीय WIR 
सह सचिव / उप ६७७००-२०८७०० सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी 


सचिव ब) Level in Pay Matrix 12: 
92 C00-20RQOO 
क) Level in Pay Matrix 13 : 
923900-294800 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अ) एस-२७ : ११८५००-२१४१०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० सह सचिव /उप सचिव 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकीय/ 
निमशासकीय सेवेतील 
समकक्ष अधिकारी 
२. | विशेष ore | ३ | अ) एस-२७: ११८५००-२१४१०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अधिकारी ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकीय/ 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० निमशासकीय सेवेतील 
इ) एस-१९ : ५५१००-१७५१०० अधिकारी / बाहेरील 
डी एस-१८ : ४९१००-१५५८०० उमेदवार 
ए) एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
३. | कक्ष अधिकारी २ | BH) एस-२०: ५६१००-१७७५०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० अथवा राज्य शासकीय 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० सेवेतील कक्ष अधिकारी 


KREKREEKRREREREREREREREREREREEREE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


